राज्य कामगार विमा योजने अंतर्गत असलेल्या 
वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार 
विमा योजना मुंबई, पुणे व नागपूर येथील 
आस्थापनेवरील मंजूर असलेली एकूण १७९ 
अस्थायी पदे दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक राकायो-२०२४/प्र.क्र.४३/राकावि-२ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक :-२८ मार्च, २०२४. 


१) शासन वित्त विभाग क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/वित्तीयसुधारणा-१,दि.०४ १०.२००४. 
२) शासनाचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे, शासन निर्णय क्रमांक राकायो-१५०२ / प्र.क्र.२ / २००२/ 
राकावि-२, दिनांक ०१.१०.२००७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. राकायो-२०२३/प्र. क्र.१४९/ राकावि-२, दिनांक ०९ 
ऑक्टोबर, २०२३. 
४) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४. 
५) संचालक (प्रशासन), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे पत्र क्र.आयुक्‍त/ राकावियो/ अस्थायी पदे 
पुढे चाळू ठेवणे/का.क्र.३/५८४६/२०२४, दि.२२.०३.२०२४. 
प्रस्तावना - 
संदर्भाकित अ. क्र. २ येथीळ शासन निर्णयान्वये राज्य कामगार विमा योजने अंतर्गत पदांच्या 
सुधारीत आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आळेली असून त्यानुसार आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, यांच्या 
नियंत्रणाखालील वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, पुणे व नागपूर येथील 
आस्थापनेवरील १७९ अस्थायी पदांना अ.क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ 
पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. आता, सदरील सर्व १७९ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२४ 
ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढे सुरु ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे राज्य कामगार विमा योजने अंतर्गत असणाऱ्या वैद्यकीय 
प्रशासन अधिकारी राकावियो, मुंबई, पुणे व नागपूर येथील आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र 'अ' मधील 
एकूण १७९ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढे सुरु ठेवण्यास 
या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःराकायो-२०२४/प्र.क्र.४३/राकावि-२ 


२. सदरील अस्थायी पदांवरील खर्च “मागणी क्रमांक आर-१, २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा, १०२ - राज्य कामगार विमा योजना, १०२-१- 
बृहन्मुंबईतील व मुफसल क्षेत्रातील राज्य कामगार विमा योजना, (०१)(०२)- वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी 
राकावियो, मुंबई, पुणे, नागपूर, (२२१० १३८५) योजनेतर” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर खर्च राज्य शासन व राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्यात १:७ या प्रमाणात 
विभागण्यात यावा. तसेच सदरहू खर्चाची प्रतिपुर्ती वेळीच राज्य कामगार विमा महामंडळाकडून मिळवून घेण्याची 
आयुक्तांनी दक्षता घ्यावी. 

४. तसेच, मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची 
मुदतील मान्यता घेण्यासाठी आयुक्त, राकावियो कार्यालयाने तात्काळ कार्यवाही करावी. 

4. हा शासन निर्णय शासनाचे वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ 
१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या हाक्तीचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२७१५२४१६८९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN e-N, o-GOVERNMENTOF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
CHANDRAKAN 0” 
HARIDAS WADE ACSA ESAS 10542396 r-CHANDRACANT HARD 
(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 
२. संचालक (प्रशासन /वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 
३. सहाय्यक संचालक (लेखा), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 
४. वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, पुणे व नागपूर. 
५. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःराकायो-२०२४/प्र.क्र.४३/राकावि-२ 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / नागपूर. 
९. वैद्यकीय आयुक्त, राज्य कामगार विमा महामंडळ, पंचदीप भवन, कोटला रोड, नवी दिल्ली. 
१०. प्रादेशिक संचालक, राज्य कामगार विमा महामंडळ, पंचदिप भवन, ना.म. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई -१३. 
११. वित्त विभाग व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१८, वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अवर सचिव (अर्थसंकल्प/सेवा-१), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (राकावि-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरण पत्र -अ 


(शासन निर्णय क्रमांक-राकायो-२०२४/प्र.क्र.४३/राकावि-२, दिनांक :२८ मार्च, २०२४ चे सहपत्र) 


(१) वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना,वरळी,मुंबई 


अ.क्र. ज्या शासकीय आदेशान्वये पदे मंजूर करण्यात आली पदनांम मंजूर करण्यांत वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशाने ही पदे 
आहेत, त्या शासकीय आदेशाचा क्रमांक व दिनांक आलेल्या पदांची मागील वेळी सुरू ठेवण्यात आली त्या 
संख्या शासकीय आदेशाचा क्रमांक व 
दिनांक 
१. १ शा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५०२/ वैद्यकीय निरिक्षक, | १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रूपये ५७४०० । शासन निर्णय क्र.राकायो-२०२३ 
प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. वैद्यकीय प्रशासन गट-अ /प्र.क्र.१४९/राकावि-२, 
अधिकारी, राकावियो, मंबई. दि.०९/१०/२०२३. 
कार्यालयीन अधिक्षक शिळा ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४३०० वरीलप्रमाणे 
वाहनचालक | — ail 4200-20200 ग्रेड वेतन रूपये १९०० वरीलप्रमाणे 
लेखाधिकारी शकि ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४६०० वरीलप्रमाणे 
(म.वि.ले.से.वर्ग-२) 
औषधी भांडार, कुलाबा 
१. १ शा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५०२ / | मिश्रक/ शकि ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये वरीलप्रमाणे 
प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. औषधनिर्माता २८००--३०० 
२. सेवक | «a ४४४०-७४४० TS वेतन रूपये १३०० वरीलप्रमाणे 
सेवा दवाखाना, चेंबुर (भिवंडी) 
१. १ १) शा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५०२ / | कनिष्ठ लिपिक ae 4200-20200 ग्रेड वेतन रूपये १९०० वरीलप्रमाणे 
२. प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. मिश्रक/औषध शिंगं 4200-20200 ग्रेड वेतन रूपये २८००-- वरीलप्रमाणे 
निर्माता ३०० 
३. सेवक ०२ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० वरीलप्रमाणे 
४. २) १ शा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५०२ / | वैद्यकीय अधिकारी | od १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रूपये ५४०० वरीलप्रमाणे 
षु. प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. परिचारिका ae 9300-3800 YS वेतन रूपये ४२०० वरीलप्रमाणे 
सेवा दवाखाना, सायन 
१. १) शा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५०२ / | कनिष्ठ लिपिक | od 4200-20200 ग्रेड वेतन रूपये १९०० वरीलप्रमाणे 
२. प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. मिश्रक/ | 4200-20200 ग्रेड वेतन रूपये वरीलप्रमाणे 
औषधनिर्माता २८००--३०० 
३. सेवक ०२ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० वरीलप्रमाणे 


४. वैद्यकीय अधिकारी ०२ १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रूपये ५४०० वरीलप्रमाणे 
षु. परिचारिका | et 9300-3800 YS वेतन रूपये ४२०० वरीप्रमाणे 
६. WTNH | et 4200-20200 ग्रेड वेतन रूपये १८०० वरीलप्रमाणे 
विशेषज्ञ केंद्र, कल्याण 
१. १ शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२/ २००२ | कनिष्ठ लिपिक a 4200-20200 ग्रेड वेतन रूपये १९०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दिनांक ०१/१०/२००७. 
एकूण पदे २१ 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
N: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


D 
HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a17 1080ebd81893480c90bedd 


57685ea1ce3af533f64bce, postalCcode=400032, 
st=Maharashtra, 


H ARI A W A F serialNumber=9474E7143B2BC3FD96E8D7BFO7D1CES1DE84 
61D4C34AE1E3F643C1 1854523936, cn=CHANDRAKANT 
HARIDAS WADE 
Date: 2024.03.28 13:33:17 +05'30' 


(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


(शासन निर्णय क्रमांक-राकायो-२०२४/प्र.क्र.४३/राकावि-२, दिनांक :२८मार्च, २०२४चे सहपत्र) 


(२) वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, रा.का.वि.योजना,बिबवेवाडी, पुणे-३७. 


अ.क्र पदे मंजूर करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा पदनाम मंजूर पदांची संख्या वेतनश्रेणी यापूर्वी मुदतवाढ देण्यात आलेला 
क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | वैद्यकीय निरिक्षक १ १५६००-३९१०० शासन निर्णय क्र.राकायो-२०२३ 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, वैद्यकीय | वैद्यकीय अधिकारी १ १५६००-३९१०० /प्र.क्र.१४९/राकावि-२, 
प्रशासन अधिकारी, राकावियो, पुणे. प्रशासन अधिकारी १ ९३००-३४८०० दि.०९/१०/२०२३. 
औषध निर्माता/ मिश्रक q 4200-20200 
अधिक्षक १ ९३००-३४८०० 
वरिष्ठ सहाय्यक १ ९३००-३४८०० 
वरिष्ठ लिपिक ८ ५२००-२०२०० 
कनिष्ठ लिपिक १० 4200-20200 
टंकलेखक q 4200-20200 
एकूण पदे २५ 
२. सेवा दवाखाना, हडपसर वरिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
एकूणपदे|  17ढऐ_1१____| 
३. सेवा दवाखाना, भोसरी वरिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
पहारेकरी १ ४४४०-७४४० 
एकूण पदे २ 
४. विशेषज्ञ केद्र चिचवड, पुणे व्रणोपचारक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
सेवक १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे २ 
षु. सेवा दवाखाना, सांगली पहारेकरी १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे 1१ | 
६. सेवा दवाखाना, नांदेड क्र.१ वैद्यकीय अधिकारी गट-ब १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे कशिश 
1 ७. | सेवा दवाखाना, कुपवाड, सांगली वैद्यकीय अधिकारी गट-अ १ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 
औषधनिर्माता / मिश्रक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 


कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

गाळ q 4200-20200 वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे 8 

८. सेवा दवाखाना, इचलकरंजी क्र.१ पहारेकरी १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे ॥ 7 यण 

९. सेवा दवाखाना, ताराबाई रोड, कोल्हापूर | पहारेकरी १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे [ee 

१०. सेवा दवाखाना, नागाळा पार्क, कोल्हापूर | पहारेकरी १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे a 

११. सेवा दवाखाना, सातारा औषधनिर्माता / मिश्रक q 4200-20200 वरीलप्रमाणे 

पहारेकरी १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे २ 

१२. सेवा दवाखाना, जळगाव क्र.१ वैद्यकीय अधिकारी गट-अ १ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 

वैद्यकीय अधिकारी गट-ब १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे २ 

१३. सेवा दवाखाना, जळगाव क्र.२ वैद्यकीय अधिकारी गट-अ २ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 

औषधनिर्माता / मिश्रक २ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

परिचारीका १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 

वरिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

व्रणोपचारक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

सेवक ३ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे 1 पै | 

१४. सेवा दवाखाना, धुळे क्र.२ कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे 1१ | 


१५. सेवा दवाखाना, चाळीसगाव वैद्यकीय अधिकारी गट-अ १ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 
परिचारीका १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
व्रणोपचारक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
सफाईंगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 

एकूण पदे ५ 

१६. सेवा दवाखाना, बार्शी सफाईंगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 

एकूण पदे a ne 

१७. सेवा दवाखाना, नांदेड क्र.२ वैद्यकीय अधिकारी गट-अ २ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 

वैद्यकीय अधिकारी गट-ब १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
औषध निर्माता/ मिश्रक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
परिचारीका १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
त्व q 4200-20200 वरीलप्रमाणे 
सफाईंगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे ८ 
१८. सेवा दवाखाना, नांदेड क्र.३ वैद्यकीय अधिकारी गट-अ २ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 
वरिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
पितात १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
सफाईंगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
सेवक ३ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे ९ 

१९. सेवा दवाखाना,इचकरंजी क्र.२ वैद्यकीय अधिकारी गट-अ १ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 

वरिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 


कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
सफाईंगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
सेवक ३ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे a een 
२०. सेवा दवाखाना,राजारामपुरी, कोल्हापूर | वैद्यकोय अधिकारी गट-अ १ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 
सफाईंगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे २ 
२१. सेवा दवाखाना, धुळे क्र.१ सफाईंगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे 1१11111 
२२. सेवा दवाखाना, चिचवड, पुणे. वैद्यकोय अधिकारी गट-अ ३ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
औषध निर्माता/ मिश्रक २ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
परिचारीका २ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
वरिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
व्राणोपचारक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
सफाईंगार २ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
सेवक षु ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे १८ 
अस्थायी एकूण पदे १०६ 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 

C H A N D RA KA N ग DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a17 1 080ebd81893480c90bedd57685e 
alce3af533f64bce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9474E7 143B2BC3FD96E8D7BF07D1CE51DE8461D4C3 
4AE1E3F643C11B54523936, cn=CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
Date: 2024.03.28 13:32:53 +05'30' 


(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


(शासन निर्णय क्रमांक-राकायो-२०२४/प्र.क्र.४३/राकावि-२, दिनांक :२८ मार्च, २०२४चे सहपत्र) 


(३) वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी यांचे कार्यालय, राज्य कामगार विमा योजना, विदर्भ विभाग, इमामवाडा, नागपूर--३ 


अ.क्र पदे मंजूर करण्यात आलेल्या शासन पदनाम मंजूर पदांची ००७०. पा यापूर्वी मुदतवाढ देण्यात 
निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक संख्या आलेला शासन निर्णय क्रमांक 
व दिनांक 
द्यकीय प्रशासन अधिकारी, नागपूर 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ / | वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ ०१ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ५४०० | शासन निर्णय क्र.राकायो- 
राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, प्रशासन अधिकारी वर्ग-२ ०१ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४४०० | 2023 /प्र.क्र.१४९/राकावि-२, 
कार्यालयीन अधिक्षक ०१ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४३०० | दि.०९/१०/२०२३. 
वरिष्ठ सहाय्यक ०२ ९३००-३४८०० पये ४२०० 
वरिष्ठ लिपिक ०१ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये २४०० 
कनिष्ठ लिपिक ०२ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये १९०० 
-४ ०१ ४४४०-७४४० पये १६०० 
WISIN ०१ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ०२ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
एकूण (A) १२ 
पैवा दवाखाना न्यू सेक्टर, नागपूर 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | परिचारीका ०१ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४२०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, कनिष्ठ लिपिक ०१ 4200-20200 ग्रेड वेतन रूपये १९०० 
एकूण (8) ०२ 
सेवा दवाखाना, वाडी नागपूर 
शि शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | पहारेकरी ०१ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 
एकूण (0) ee | 
सेवा दवाखाना, नंदनवन लेआऊट 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | परिचारीका ०१ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४२०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, कनिष्ठ लिपिक ०१ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये १९०० 
एकूण (0) ०२ 


सेवा दवाखाना, चंद्रपूर 


व. झा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ ०१ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ५४०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, षध निर्माता/ ०१ ५२००-२०२०० ग्रेड कभती 
परिचारीका ०१ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४२०० 
कनिष्ठ लिपिक ०१ ५२००-२०२०० पये १९०० 
व्रणोपचारक ०१ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये १८०० 
पहारेकरी | ०१ ४४४०-७४४० पये १३०० 
सेवक ०२ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
एकूण (8 ०८ 
पैवा दवाखाना, बुट्टीबोरी क्र.२ 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र. / २००२ | वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-३ ०१ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४४०० वरीलप्रमाणे. 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 
पहारेकरी | ०१ ४४४०-७४४० पये १३०० 
एकूण A ०२ 
पैवा दवाखाना, अकोला क्र.३ 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | पहारेकरी ०१ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 
Ven), 0०१ | 
yd दवाखाना, बगडगंज 
१. | शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | पहारेकरी of ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० व्शा 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 
एकूण (H) pod 
सेवा दवाखाना, महाल 
oe शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ W.H.2 / २००२ | सेवक 02 ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 
एकूण (I) ०२ 


सेवा दवाखाना, कुकडे लेआऊट 


१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | औषध निर्माता/ मिश्रक ०१ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये २८०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, ।प्रणोपचारक = =| 00504. eee 
पहारेकरी ०१ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
एकूण (]) ०३ 
सेवा दवाखाना, हिंगणारोड 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ वर्ग-३ ०१ ९३००-३४८०० पये ४२०० | 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, औषध निर्माता ०३ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये २८०० 
पहारेकरी ०१ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
सेवक 111 | ०४ ४४४०-७४४० पये १३०० 
एकूण (९ ०९ 
पैवा दवाखाना, कामठी 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | वरिष्ठ लिपिक वर्ग-३ ०१ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये २४०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, णोप “8 ०१ 9९०0१0 हा 
सफाईंगार वर्ग -४ ०१ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
पहारेकरी वर्ग-४ ०१ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
एकूण (L) | 0४ | 
सेवा दवाखाना, अमरावती 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ षध निम ०१ ५२००-२०२०० पये | 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, २८०० 
पहारेकरी वर्ग-४ ०१ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
एकूण (M) ०२ 
सेवा दवाखाना, सोमवारी पेठ 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | सफाईगार वर्ग -४ ०१ ४४४०-७४४० पये ia 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, १३०० 
पहारेकरी वर्ग-४ ०१ ४४४०-७४४० ग्रेड पये 
१३०० 
एकूण (N) ०२ 


सेवा दवाखाना, गांधीनगर 


१. झा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ कनिष्ठ लिपिक qi-3 ०१ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये १९०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 
एकूण (0) pod 
एकूण (A) to (O) 4Q 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
CHANDRAKANT fsis288 

2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a17 1080ebd81893480c90bedd57 

685ea1ce3af533f64bce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=9474E7 143B2BC3FD96E8D7BF07D1CE51DE8461 


H A R| D AS WAD F D4C34AE1E3F643C11B54523936, cn=CHANDRAKANT HARIDAS 
WADE 


Date: 2024.03.28 13:32:26 +05'30' 


(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


